करमाळा, जि.सोलापूर येथे दिवाणी न्यायालय 
(वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करण्याबाबत व 
त्याकरीता आवश्‍यक पदे निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. न्यास्थाप १०१९ /८२३/प्र.क्र.१७३/कार्या -११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दि. १९ जुले, २०२२. 


वाचा :- १) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. No: BIW)A-9209/2098/943/23028, 
दि.२२.०७.२०१९. 
२) जिल्हा न्यायालय ,सोलापूर यांचे पत्र ९०.५५)॥॥/3-२३/९३४२/२०१९,दि.१३.०९.२०१९. 
३जिल्हा न्यायालय ,सोलापूर यांचे पत्र जा.क्र.प्रशा/ब-२३/१३७/२०२०,दि.०२.०१.२०२०. 
४) वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई यांचे क्र.पदनि- २०२०/प्र.क्र.३६/आपुक, 
दि.१२.०२.२०२१ रोजीचे पत्र. ( पदनिर्मितीबाबत कार्यवृत्त) 
५) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे क्र.पदनि- २०२०/प्र.क्र.३९/२१/आपुक, 
दि.१८.०१.२०२२ रोजीचे पत्र. (पदनिर्मितीबाबत कार्यवृत्त) 
प्रस्तावना-: 
मा.उच्च न्यायालयाच्या दि. ०४.०४.२००७ च्या स्टॅण्डर्ड फॉरमॅटनुसार राज्यातील विविध ठिकाणी 
नवीन न्यायालये सुरु करण्यासाठी प्रलंबित खटले / प्रकरणांची संख्या किमान ५०० असावी. त्याचबरोबर 
पायाभूत सुविधा उदा. न्यायालयीन इमारत आणि न्यायाधीशांची निवासस्थाने यांची उपलब्धता असावी. 
मा.उच्च न्यायालयाच्या धोरणानुसार आवश्‍यक सर्व निकष पूर्ण होत असल्याने करमाळा, जि.सोलापूर येथे 
दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायाळय स्थापन करण्यास मा. उच्च न्यायालयाच्या “ न्यायालय स्थापना 
समितीने ” मान्यता दिली आहे. उच्चस्तरीय सचिव समिती व मा.मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यानुसार सदर 
न्यायालय स्थापनेचे व त्यानुषंगाने पदनिर्मिती बाबतचे आदेशा निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय :- 
करमाळा, जि.सोलापूर येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास व त्याकरीता पुढील 
विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार १९ पदे (१६ नियमित व ३ बाहययंत्रणेची पदे) न्यायालय सुरु होण्याच्या 
दिनांकापासून निर्माण करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
करमाळा, जि.सोलापूर येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करण्यासाठी 
MAG असलेली पदे 


अ.क्र. | पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या 

किं दिवाणी न्यायाधीश ३९५३०-९२०-४०४५०-१०८० शिंक 
(वरिष्ठ स्तर ) ४९०९०-१२३०-५४०१० 

२ अधीक्षक 5-१६ : ४४९००-१४२४०० pd 

3 सहायक अधीक्षक 5-१५ : ४१८००-१३२३०० २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यास्थाप १०१९ /८२३/प्र.क्र.१७३/कार्या -११ 


४ लघुलेखक (नि.श्रे.) 5-१४ : ३८६००-१२२८०० i ae 
षु वरिष्ठ लिपिक 8-८ : २५५००-८११०० २ 
६ कनिष्ठ लिपिक 5-६ : १९९००-६३२०० & 
9 बेलिफ 5-६ : १९९००-६३२०० 3 
एकूण नियमित पदे १६ 
बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र. ।सेवा मनुष्यबळ संख्या 
[१ शिपाई २ 
२ सफाईंगार 1 १ 
एकूण ३ 


२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. जे-१, २०१४, न्यायदान,१०५ दिवाणी व सत्र न्यायालय, (०२) 
जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा,(०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (२०१४ ०१७२) (दत्तमत) (अनिवार्य ) या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. या अनुषंगाने निधी उपलब्धतेबाबतचे आदेश 
स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील 
३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४६८/२०२२/ 
व्यय-५, दि.२२.०४.२०२२ व क्र. २०१/आ.पु.क. दि.११.०४.२०२२ अन्वये तसेच दि. २२.०६.२०२२ रोजी 
झालेल्या मा.मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयाच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०७२०१०५४५६०२१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रति, 


क ae वार ae ee 


eon SG & 


NITIN V 
JIWANE 


मा.राज्यपालांचे सचिव, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधीपक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद. 
सर्व विधानमंडळ सदस्य. विधानमंडळ, मुंबई. 
सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री, विधि व न्याय विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने) 

प्रबंधक (निरीक्षणे- १) , उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने) 


Digitally signed by NITIN V JIWANE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=eaafa52b815b995089773c42d6ed2475cd061a337b724d 
471400fbcfb074e051, 
pseudonym=00D295F198C67FDB7031897066C5804DA623172E, 
seriaINumber=38DA45FC182DE9210D4220CD41371018A4D6F00 
892E5D1478CBA8413AFB06C03, cn=NITIN V JIWANE 

Date: 2022.07.20 10:59:17 +05'30' 


(नि.वि.जिवने) 
विधि सल्लागार- नि- सह सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यास्थाप १०१९ /८२३/प्र.क्र.१७३/कार्या -११ 


१०. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जि. सोलापूर 

११.दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, करमाळा, जि.सोलापूर. 
१२.महाळेखापाल (लेखापरिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर 

१४.वित्त विभाग, कार्यासन-व्यय-५ व आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई. 
१५.विधि व न्याय विभाग, १२,१३,२३, व २४, मंत्रालय, मुंबई. 
१६.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


